ग्रंथनिवड समितीची पुनर्रचना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/साशि-५, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० जानेवारी,२०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्र-२५१९/प्र.क्र.३१/२०१५/साशि-५, 


दि.३०.१२.२०१६. 


२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१३/२०२०/साशि-५, 


दि.२७.०१.२०२०. 


3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 


क्र.०४/ग्रंनिसपू/२०१९-२०/१९२६१, दि.०२.०३.२०२० . 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम १९६७ मधील प्रकरण ३ कलम ९ पोटकलम (२) (अ) 


(क) (ड) अन्वये करण्यात आलेले महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये नियम १९७० मधील प्रकरण ४ नियम 
२२ (ब) व अनुसुची नमुना ब मधील (५) अनुसार ग्रंथ निवड समितीची प्रस्थापना करण्याबाबतची तरतूद 


आहे. राज्यात प्रकाशित झालेल्या मराठी भाषेतील विषयावरील उपयुक्त ग्रंथाची निवड करुन यादी 


करण्याचे काम या समितीकडून करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. ३०.१२.२०१६ 


अन्वये ग्रंथनिवड समिती गठित करण्यात आली होती. संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.२७.०१.२०२० 


अन्वये सदर समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
ग्रंथनिवड समितीची खालीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 
ग्रंथ निवड समिती 
अ.क्र प्रतिनिधीचे नाव पद 


fe | श्री. प्रताप आसबे 


अध्यक्ष 


साहित्य संस्थामधून शिफारस केलेले प्रतिनिधी 


श्री. अभिजित ताम्हाणे सदस्य 
3 डॉ. प्रकाठा परब सदस्य 
श्री. समीर शिपूरकर सदस्य 


शासनाने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी (अशासकीय) 


4 श्री.मेलिद मुरूगकर-अभियंता, कृषि अभ्यासक सदस्य 
& श्री. नचिकेत कुलकर्णी सदस्य 
७ श्री. अंबरीडा मिश्र पवी 
é श्रीमती संध्या नरे-पवार सदस्य 
९ श्री. संतोष दगडगांवकर सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/साशि-५ 


[qo श्री. OUST मेश्राम सदस्य 
११ | Sit. हेमंत ]ोट्ये सदस्य 
१२ _ | aft. अभिजित घोरपडे सदस्य 
राज्य ग्रथालय संघाचे विभागवार प्रतिनिधी 
१३ | कोंकण विभाग-श्री. रविद्रकुमार राजाराम कालेकर सदस्य 
१४ । औरंगाबाद विभाग- श्री. खंडेराव साहेबराव सरनाईक सदस्य 
१५ | नाशिक विभाग-अँड. Garda संभाजी पगारे सदस्य 
१६ | पुणे विभाग- श्री. गुलाबराव आप्पासो पाटील सदस्य 
१७ । अमरावती विभाग- श्री. शामराव जयराम वाहूरवाघ सदस्य 
१८ | नागपूर विभाग- श्री. भाऊराव गोविंदराव पत्रे सदस्य 
शासकीय सदस्य 
१९ । संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
२० ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 


२. सदर समितीची मुदत पहिल्या बैठकीपासून ३ वर्षे राहील. समितीच्या प्रतिवर्षी किमान २ बैठका 
अध्यक्षांच्या अनुमतीने घेण्यात येतील. 
३. समितीची कार्यपध्दती व इतर बाबी या विषयीची नियमावली सदस्यांच्या माहितीकरीता सोबत 
जोडली आहे. 
४. ग्रंथनिवड समिती ही राज्यपातळीवरील समिती समजण्यात यावी. समितीच्या अशासकीय 
सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता वित्त विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार मंजूर करण्याबाबतची 
कार्यवाही संचालक, ग्रंथालय संचालनालय यांचेकडून करण्यात येईल व याकरिता होणारा खर्च 
“मागणी क्र. डब्ल्यु-४, २२०५ कला व संस्कृती, १०५ सार्वजनिक ग्रंथालय (09) ग्रंथालय संचालनालय 
(०१)(०१) ग्रंथालय संचालनालय योजनेत्तर खर्च (२२०५ ०२५१), ११ प्रवास खर्च”, या लेखाशिर्षातर्गत 
भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०१२०१६२४३२३८०८ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 


(द.रा.कहार) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/साशि-५ 


२. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.समितीचे सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचाळनालया मार्फत) 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (प्रसिद्धीसाठी) 
१३.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


